वनामती नागपूर संस्थेतील प्रशासकीय इमारतीस उदवाहन (Lift) 
बसविणेकरिता सन २०२२-२३ मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि 
व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना (कार्यक्रम), लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ 
या अंतर्गत रु.२४,३३,०९२/- च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देवून 
सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२०४/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१. अधिक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.अअना/का-१०/१३५/२०२२, दि.२७.०१.२०२२ 

२. संचालक, वनामती यांचे पत्र क्र. वनामती/बांधकाम/निधी मागणी/४१११/२०२२, दि.१५.११.२०२२ 

३. संचालक(आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ.पुणे/नस्ती/आत्मा(वि.प्र.५)३ाखा/ 
प्र.क्र.३/३८८०१/२२, दि. १८.११.२०२२ 

४. संचालक, वनामती यांचे पत्र जा/ क्र. वनामती/बांधकाम/८५७/२०२२, दि.०३.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील कृषि विकास घटकाचे महत्व लक्षात घेऊन कृषि आणि कृषिज्ञी निगडीत 


विषयाबाबत अद्यावत प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने नागपूर येथे वसंतराव नाईक राज्य कृषि 


विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, ही संस्था शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात 


आली आणि राज्यातील नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर व 


खोपोली येथील सात प्रशिक्षण संस्था या शिखर प्रशिक्षण संस्थेच्या सहकारी व संलग्न संस्था 


म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. दिनांक १७ जुले,२००१ च्या शासन निर्णयानुसार 
नागपूर येथील शिखर प्रशिक्षण संस्था आणि तिच्या विभागीय सात संलग्न संस्था स्वायत्त 


संस्था म्हणून घोषित करण्यात आल्या. 


वनामती नागपूर संस्थेतील प्रशासकीय इमारतीस उदवाहन (Lift) बसविणेकरिता 


सन २०२२-२३ मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना (कार्यक्रम), 
लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ या अंतर्गत रु.२४,३३,०९२/- च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देवून 


सदर निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत संचाळक, वनामती यांनी संदर्भाधीन दि.१५.११.२०२२ 


रोजीच्या पत्रान्वये संचालक(आत्मा) यांना प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने 


संचालक(आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि. १८.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकरणी 


रु.२४,३३,०९२/- निधीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत व सदरचा निधी उपलब्ध 


करुन देण्याची शासनास विनंती केली आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२०४/३-ओ 


मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन दि.०१.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर बांधकामांसाठी 


विदयुत कामाचे अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्याचे संचालक, वनामती यांनी 


संदर्भाधीन दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविळे आहे. 


सन २०२२-२३ मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना 


(कार्यक्रम), लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ या अंतर्गत रु.६००.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात 
आली आहे. 


त्यानुषंगाने वनामती नागपूर संस्थेतील प्रशासकीय इमारतीस उदवाहन (Litt) 


बसविणेकरिता सन २०२२-२३ मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची 


आस्थापना (कार्यक्रम), लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ या अंतर्गत रु.२४,३३,०९२/- (एकूण रुपये 


चौवीस लक्ष तेहतीस हजार ब्यान्नव फक्त) च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देवून सदर निधी 


उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय :- 


१. वनामती नागपूर संस्थेतील प्रशासकीय इमारतीस उदवाहन (Lift) बसविणेकरिता सन 


२०२२-२३ मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना (कार्यक्रम), 
लेखाशिर्ष २४०१ २६४९ या अंतर्गत रु.२४,३३,०९२/- (एकूण रुपये चौवीस लक्ष 
तेहतीस हजार Bead फक्त) एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बांधकामांबाबतचा प्रशासकीय मान्यतेचा सविस्तर बाबनिहाय 


गोषवारा सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट अ” प्रमाणे आहे. 


२. सदर प्रकरणाचा निधी रु.२४,३३,०९२/- (एकूण रुपये चौवीस लक्ष तेहतीस हजार 
QAI फक्त) चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३, २४०१, पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व प्रशिक्षण, (०१)(४७) 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना (कार्यक्रम) ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२४०१ २६४९) 


३. मंजुर केलेला रु.२४,३३,०९२/- (एकूण रुपये चौवीस लक्ष तेहतीस हजार ब्यान्नव फक्त) 
निधी वितरणासाठी व संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने पुढील अधिका-यांना नियंत्रण तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२०४/३-ओ 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 


a . __ ' आयुक्तालय । आयुक्‍त (कृषि, pt) सहाय्यक संचालक (लेखा-१, कृषी, 


स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. ।वनामती स्तर । संचालक वनामती नागपूर कार्यालयातील वरिष्ठ 
वनामती,नागपूर प्रशासन नि. लेखा अधिकारी. 


४. सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर 
करण्याची कार्यवाही संचालक(आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१६१९५३८२०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 
६. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

१०.सर्व विभागीय कृषी सह संचाळक 

११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१२. प्राचार्य, रामेती खोपोली 

१३. सहसंचालक, HBT व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. नियोजन विभाग का.१४३२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवड नस्ती 3-37. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२०४/३-ओ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२०४/३-अ, दि. २४ मार्च, २०२३ सोबतचे प्रपत्र. 
“परिशिष्ट अ 
वनामती नागपूर संस्थेतील प्रशासकीय इमारतीस उदवाहन (Lift) बसविण्याकरिता लागणा-या निधीचा तपशील 


अ.क्र बांधकामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
(रु.) 
a Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 No Automatic | 94,4¢,22/- 


Elevator (8 Passenger) at Administrative Building of Vanamati, Nagpur 


2 Proposed construction of Lift Shaft at existing Administrative Building in | ८,७४,८६५/- 
Vasantrao Naik Agriculture Extension Management Training Institute 


(VANAMATI), Nagpur 


एकूण 28,33 08 2/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


